भारतीय वन सेवेतील सन 2098 च्या तुकडीतील दोन 
अधिका-यांचे ०४ महिन्यांचे अपूर्ण “On the Job Training 
(05)” प्रशिक्षण पुनःश्च आयोजित करण्याकरीता दोन 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- आयएफएस-१५२०/प्र.क्र.५७/फ-७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २१ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ:- शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २१ ऑक्टोबर, 2022 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ मधील श्री. बी. एन. स्वामी, भावसे 
व श्री. अभिजित वायकोस, भावसे यांच्याबाबत पुढील प्रमाणे पदस्थापना नमूद केलेली आहे :- 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव व सद्याची पदस्थापना नवीन प्रस्तावित पदस्थापना 


i . | श्री. अभिजित वायकोस, सहायक वनसंरक्षक नागपूर (प्रा, वनविभाग 
(वनीकरण, संरक्षण व अतिक्रमण) वर्धा वनविभाग,वर्धा 


२. श्री. बी. एन. स्वामी, सहायक वनसंरक्षक (जंकास, कॅम्पा व | अमरावती (प्रा, वनविभाग 
जमिन ) उपसंचालक, बफर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, 
चंद्रपुर 


त्याऐवजी सुधारीत पदस्थापना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव व सद्याची पदस्थापना नवीन पदस्थापना 


दि श्री. अभिजित वायकोस, सहायक वनसंरक्षक (जंकास, कॅम्पा | अमरावती (प्रा, वनविभाग 
व जमिन) उपसंचालक, बफर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, 
चंद्रपुर. 


२. श्री. बी. एन. स्वामी, सहायक वनसंरक्षक नागपूर (प्रा, वनविभाग 
(वनीकरण, संरक्षण व अतिक्रमण), वर्धा वनविभाग, वर्धा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२११७१३२८०५१९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुनकाढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानूसार व नावाने. 


gitally signed by NITIN SADASHIV SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 1e=400032, arash 
5.4.20=ce653761 18f 6eabc6bb83139cec7a6499c585244177b9e8 


6b9f2b6977f 

pseudonym=48205F66F6F 36F3FDFCA81E8F18AD753D4E8D210, 
SAWA NT ialNumber=92087EBB35BBE95B659936C9554A22E36F25A3F5BD 

FD15C4C5B8456BE75E7ESB, cn=NITIN SADASHIV SAWANT 

Date: 2022.10.28 12:25:29 +05'30 


नितिन सावंत 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः'आयएफएस-१५२०/प्र.क्र.५७/फ-७अ 


२. प्रधान सचिव (वने) यांचे वरिष्ठ Ray सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

४. संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून . 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक),नागपूर. 

६. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे. 

७. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर. 

८. वनसरंक्षक (प्रा, अमरावती. 

९. संबंधित परिविक्षाधिन भावसे अधिकारी. 

१०. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

११. अवर सचिव कार्यासन /फ-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कोषागार अधिकारी नागपूर/अमरावती. 

१३. सहायक संचालक, भावसे/लेखा कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७ अ. 


पृष्ठरेपैकी२ 


